गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
मोटार वाहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयाचा दर्जा वाढ करुन प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयामध्ये रुपांतरण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जून, २०२३. 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/ परि-४, दि.२३.०९.२०२२. 
२) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआका/ का.८/ आकृतीबंध/ प्रापका दर्जा 
उंचावणे/ २०२२/ जा.क्र. १०६७६, दि. २७.०९.२०२२. 
३) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआका/ का.८/ आकृतीबंध/पद वाटप / 
२०२३/ जा.क्र. २८५१, दि. २७.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास उपर्निर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. त्यामध्ये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील नवीन नियमीत पदे मंजूर 
करण्यात आळी आहेत. ही बाब विचारात घेता राज्यातील एकूण ९ उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयांचे दर्जा वाढ करुन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रुपांतर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या उपर्नि्दिष्ट क्र. २ येथील प्रस्तावास 
अनुसरुन १) पिंपरी-चिंचवड २) जळगाव ३) सोलापूर ४) अहमदनगर ५) वसई (जि. पालघर) ६) 
चंद्रपूर ७ अकोला ८) बोरीवली (मुंबई) ९) सातारा येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे 
दर्जामध्ये वाढ करुन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रुपांतर करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयानुसार दर्जा वाढ केलेल्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे तसेच 
मुळच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


अ. । प्रादेशिक परिवहन | अधिनस्त उप प्रादेशिक परिवहन । अंतर्गत येणारे सीमा तपासणी 
क्र कार्यालय कार्यालय नाके 
are पुणे बारामती | 
2 |पिंपरीचिंचचड  |- || |- | 
३ | सोलापूर अकलूज [-__| नांदणी व मरवडे 
४ | धुळे नंदुरबार ।-____________| हाडाखेड, नवापूर व गवाली 
५ | जळगाव [-_|-. | IS TARTS 
६ । नाशिक मालेगाव ।- sf बोरगाव 
अहमदनगर श्रीरामपूर a 1111111 
ठाणे कल्याण वाशी(नवीमुंई f- | 
९ | वसई (जि. पालघर) 1-_| [-__| दापचेरी 
ial o | नागपूर (ग्रामीण) भंडारा गोंदिया मानेगाव, सावनेर, केळवद व 
देवरी 
। ११ | चंद्रपूर गडचिरोळी |- | | राजूरा 
१२ | अमरावती यवतमाळ ।-. | RH, वरुड व पिंपळखुटी 
१३ | अकोला बुलढाणा वाशिम 
१४ | मुंबई (पश्चिम) 1-_| | - 111 
१५ | बोरीवली fe 
१६ | कोल्हापूर सांगली इचलकरंजी कागल व चंदगड 
१७ | सातारा कराड - | - 11111 


३. संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना उपरोक्त नमूद प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयांचे “कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त उप प्रादेशिक/ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्राचे अनुज्ञप्ती 
प्राधिकारी, नोंदणी प्राधिकारी व कराधान प्राधिकारी घोषित करण्याची कार्यवाही परिवहन 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी करावी. 


५. सुधारीत आकृतीबंधानुसार पदांमध्ये झाळेळी वाढ/ घट यांच्या अनुषंगाने उपरोक्त 
दर्जावाढ केलेल्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या बदली/ 
प्रत्यावर्तन / फेरवाटप याबाबत वेगळ्याने कार्यवाही करण्यात येईल. 


६. ज्या उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा दर्जा वाढ करुन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 
करण्यात आल्याने, त्यासाठी नव्याने करण्यात आलेल्या पदांवरील खर्च “२०४१ वाहनावरील 
कर-००१ संचालन व प्रशासन (०२) प्रादेशिक कार्यालय (02) (०१) प्रादेशिक कार्यालय-दत्तमत 
(योजनेत्तर) (२०४१ ००३६)-०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली वेतन या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२३१२१४००८६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LA N G H | ss i ERNMENT OF Nees न HOME 


-af1e22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a6 


pseudon: 22612E6067338 1 ABC8BE253ADA57B2D4704C4, 
serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B387403: 
C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 
2023.06.23 12:15:09 +05' 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

) सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
१३) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
१४ संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/ २ मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


१२ 


१६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १/ २ मुंबई / नागपूर 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२०) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२१)कक्ष अधिकारी परि-२/परि-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवडनस्ती/परि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


